सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
या कार्यालयातील २ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.४०९/का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसपीआय-२०१३/प्र.क्र.४६०/१३/२८, 

दिनांक १२/०२/२०१५. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.४०९/का.२८, 
दिनांक १५/०९/२०२०. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का.२८, 
दि.०२.०२.२०२१ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक १५/०२/२०२१ 


शासन निर्णय:- 


सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील खालील 
एकूण २ अस्थायी पदे दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ या ६ महिन्यांच्या कालावधीत 
पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम व वेतन श्रेणी न्न विभागाच्या शासन निर्णयांचा क्रमांक व 
दिनांक 
(१) (२) (३) (४) 
| rots aa एसपीआय-१४७६/१८/२०- अ, 
एस-१ : १५०००-४७६०० दि. ०५/०४/७७ 
2 | सफाईगार 1 | एसपीआय-१०८४/४५६३/१४/८५/२८, 
एस-१ : १५०००-४७६०० दि.२०/०५/८५. 
एकूणपदे| २ 


२. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक-- ए-५, लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०- इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, २००- इतर कार्यक्रम (००) (०५) सेवा 
पूर्वाध्ययन संस्था (2234 ००७१) योजनेत्तर”, या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व सन 
२०२१ -२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १५/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.४०९/का.२८ 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०३०११२२४१२९२०७ आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sarita Rishi Bandekar « 


Deshmukh 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
DN: Of Maharasht! General 
Administr. ICode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=b31073f189a9b7ba7ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e274 
Obbe899e390072c5, 

INumb¢ 40a063b6b4e8f59f9 1f350aa6fec292a55db5bf8829 
64d6c44e00a701cd. kar D 
Date: 2021.03.01 12:31:21 +05'30' 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको एन-१२, सेक्टर-३, मौलाना 


आझाद कॉलेजच्या मागे, नवीन औरंगाबाद - ४३१००३, 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र ( मुंबई / नागपूर), 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १/२, महाराष्ट्र (मुंबई / नागपूर), 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, 


सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-२५), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


